वस्रोद्योग धोरण २०१८-२३ मध्ये सुधारणा 
सहकारी सुतगिरण्यांचा अर्थसहाय्याच्या 
आकृतीबंधात सुधारणा 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक: धोरण २०१८/प्र.क्र.१४०१/टेक्स-५ 
मंत्रालय, मुंबई -४०००३२ 
दिनांक-२८ फेब्रुवारी, २०१९. 


वाचा -१) शा.नि. स. प. व व.विभाग क्रमांक: धोरण २०१७/प्र.क्र.६६/टेक्स-५, दि. १५/२/२०१८. 
2) शा.नि. स. प. व व.विभाग क्रमांक: धोरण २०१७/प्र.क्र.६/टेक्स-५, दि. २१/१२/२०१८. 
प्रस्तावना - 
संदर्भ क्रमांक १ च्या शासन निर्णय दिनांक १५.०२.२०१८ अन्वये राज्याचे वस्रोद्योग धोरण 
२०१८-२३ जाहीर करण्यात आले आहे. सदर धोरणातील सहकारी सुतगिरण्यांच्या अर्थसहाय्याच्या 
आकृतीबंधात सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 
शासन निर्णय - 
वस्त्रोद्योग धोरण २०१८-२३ मधील मुद्दा क्र. ७.१. मधील ७.१.३ खालील तरतूद वगळून 
खालील प्रमाणे सुधारीत करण्यात येत आहेत. 
मुद्दा क्र. ७.१.३ 
विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्र या कापूस उत्पादक प्रदेशात सहकारी सूत गिरण्यांच्या 
अर्थसहाय्याचा सध्याचा (१०:३०:६०) आकृतीबंध सुधारित करुन तो, सभासद भागभांडवल ५ 
CEH, शासकीय भाग भांडवल ४५ टक्के व कर्ज ५० टक्के (५: ४५:५०) असा खालील बाबींच्या 
पुर्ततेच्या अधिन राहून सुधारित करण्यात येत आहे. 


|. सूतगिरणी स्थापन करण्यात येणाऱ्या तालुक्यामध्ये गेल्या qo वर्षात सरासरी किमान 
५०% क्षेत्रावर कापसाची लागवड असावी व गेल्या ५ वर्षात त्या ठिकाणी सातत्याने 
कापसाचे उत्पादन असावे. 
॥. सदर तालुक्यात एकही सूतगिरणी सद्या कार्यरत नसावी. 
॥. मानव विकास निर्देशांक कमी असणाऱ्या जिल्हयांचा / तालुक्यांचा SAAT करण्यात यावा. 
२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२२८११२६३०८३०२ असा आहे. हा Sa 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. का 
B a | iram B a | U Di coo-coverent ofits coop 


0) 
)32, st=Maharashtra, 
}89b31a9c281 1b8b229d82eaf6b80e127184 


eration, Marketing 


2.5.4. 
b883aeff30f8, 
serialNumber=d5d3bee863c8e 1 cd0b4387e83a935e7 2bfd969e5d5643a5a 
h a V h a Nn 628f7516c192e220, cn=Baliram Balu Chavhan 
Date: 2019.02.28 11:30:12 +05'30' 
(ब.बा.चव्हाण) 
.बा. 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
: 


१) मा.राज्यपालांचे प्रधान सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः धोरण २०१८/प्र.क्र.१४०१/टेक्स-५ 


मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,महाराष्ट्र राज्य 

मा. मंत्री (सर्व), यांचे खाजगी सचिव 

मा. राज्यमंत्री (सर्व) यांचे खाजगी सचिव 

मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र 

विधानमंडळ सचिवालय,विधानभवन, मुंबई 

६) मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र 
विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 

) मा.खासदार (सर्व) 

) मा.आमदार (सर्व) 

) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 

१०) सर्व अप्पर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

११) संचालक, (वस्त्रोद्योग) TANT संचालनालय, म.रा.नागपूर 

१२) संचालक (रेशीम) रेशीम संचालनालय, म. रा. नागपूर 

) 

) 


४) 


won 


93) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१४) महालेखापाल, (लेखा व लेखा अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा ) महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई, 
नागपूर 

१५) संबंधित बँका-1[॥75 Cell 

१६) निवड नस्ती (टेक्स-५) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


